सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३५ ] 


गुरुवार , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ५, शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे - भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ , चार-ब व १८१० आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी २७ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , . 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ १८११ | 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१८१६ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


2 . His appointment is strictly subject to the conditions 
of services laid down in theMaharashtra Law Officers 
( Appointment, Conditions Of Service and Remuneration ) 
Rules 1984. 


LAWAND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Road , 


Hutatma Rajguru Chowk, 


Mantralaya, Mumbai - 400 032 


3 . Lump sum fees of Rs. 17 ,000 /- (Ruppes Seventeen 
Thousand Only ) as quoted by Adv . ShriMahesh Bhokarikar 
has been already deposited by the applicant Smt. Vaishali 
Zalte to the Government, vide R .B .I Challan No. 808 dated 
07 .08 . 2015 , The amount will be paid to Adv. Shri. Mahesh 
Bhokarikar after completion of the case. 


dated : 7th August , 2015 


NOTIFICATION 


No. SPP - 2815 / 886/(159 / D - XIV.- Inexrcise of the powers 
conferred by sub - section( 8) of the Section 24 of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 11 of 1974 ), the Government 
of Maharashtra hereby appoints Adv. shri. Mahesh 
Bhokarikar as " Special Public Prosecutor " for conducting 
the Sessions Case bearing No . 178 / 2014 , pending before 
Sessions Court, Jalgaon . 


4 . The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 

R . V .CHAVAN . 
Section Officer, Law & Judiciary Department. 


औ. भाग १ – १३३ 


१८१० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २७ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ५, शके १९३७ 

१८११ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

कलम ३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , 

जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद जिल्हा , याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत नागरीकांना 

पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियम कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी , 
अधिसूचना 

प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
क्र . २०१५/ महसूल / जमाबंदी / कावि - ४९० .- महाराष्ट्र लोकसेवा 

अधिसूचित करीत आहे : 
हक्क अध्यादेश २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रं .५ ) च्या 


अ . लोकसेवेचा तपशील 


परिशिष्ठ 
लोकसेवा पदनिर्देशित 
पुरविण्यासाठी अधिकाऱ्याचे पदनाम 
विहीत केलेली 
कालमर्यादा (दिवस ) 


प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे द्वितीय अपिल 
अधिकाऱ्याचे पदनाम अधिकाऱ्याचे पदनाम 


क्र . 


वय , राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


न् 


२ 


जातीचे प्रमाणपत्र 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी / 
उपजिल्हाधिकारी 


उत्पन्न प्रमाणपत्र 


ना . तहसिलदार 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


४ 


नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


५ 


तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


६ 


जेष्ठ नागरीक प्रमाणपत्र 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


७ ऐपतीचा दाखला 


ना . तहसिलदार (रु.२ लक्ष पर्यंत ) 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


तहसिलदार ( रु . २००००१ 
ते ८ लक्ष पर्यंत ) 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी 
रु . ८००००१ ते ४० लक्ष पर्यंत ) 


अपर आयुक्त 


विभागीय आयुक्त 


जिल्हाधिकारी (रु . ४० 
लक्ष पर्यंत ) 


८ सांस्कृतीक कार्यक्रम 


उपविभागीय दंडाधिकारी 


तहसिलदार तथा तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी 


अतिरिक्त जिल्हा 
दंडाधिकारी 


अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी 


जिल्हा दंडाधिकारी 


विभागीय आयुक्त 


९ 


अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत 


लिपीक / तलाठी 


अव्वल कारकून / मंडळ अधिकारी 


ना . तहसिलदार 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


तहसिलदार 


१० अल्प भू - धारक दाखला 
११ भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला 
१२ शेतकरी असल्याचा दाखला 
१३ डोंगर / दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र 
१४ प्रतिज्ञापत्र साक्षंकित करणे 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


तहसिलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी 
ना . तहसिलदार / तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


1दार 


अव्वल कारकून / ना . तहसिलदार 
जिल्हा पुनर्वसन 


३० 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


१५ प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त असल्याचे 

प्रमाणपत्र देणे / प्रकल्पग्रस्तांच्या 
वारसदारास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित 
करणे . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे . 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद १३ जुलै, २०१५ . 


१८१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

2015 ), I, Dr. Prashant Narnaware, the Collector of Osmanabad 

District, hereby notify the public Services rendered by the 
BY COLLECTOR 

office , of the Collector through the Subordinate Revenue 
NOTIFICATION 

Office , along with the stipulated time limits for providing such 
55 . 2094 /HEY / viedt / Toila - 890 .- In exercise of the 

public service , the Designated Officers, First Appellate 
conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Maharashtra 

Authorites and Second Appellate Authorities , as specified in 
Right To Public Service Ordinance , 2015 (Mah . Ord No. V of 

the Schedule appended herewith , for the purpose of the said 
Ordinance . 


SCHEDULE 


Sr. 


Public Services 


Designated Officer 


First Appellate Officer 


Time limit for 
providing service 
(Days ) 


Second Appellate 
Officer 


No. 


1 


3 


2 
Age, Nationality and Domicile 
Certificate 


15 


Tahsildar 


Sub - Divisional Officer Additional Collector 


2 


Caste Certificate 


Additional Collector 


Collector 


Sub - Divisional Officer / 
Dy. Collector 


Income Certificate 


Nayab Tahsildar 


Sub - Divisional Officer 


Tahsildar 
Additional Collector 


Non Creamy Layer Certificate 
Temporary Residence Certificate 
Senior Citizen Certificate 
Solvency Certificate 


6 
7 


Sub - Divisional Officer 
Tahsildar 
Tahsildar 
Nayab Tahsildar 
(Upto Rs. 2 Lacs ) 


Sub - Divisional Officer 
Sub - Divisional Officer 
Tahsildar 


Collector 
Additional Collector 
Additional Collector 
Sub - Divisional 
Officer 


Tahsildar 


Sub - Divisional Officer 


Additional Collector 


Additional Collector 


Collector 


(Rs. 200001 to 8 Lacs ) 
Sub - Divisional Officer 
(Rs. 800001 to 40 Lacs) 
Collector ( Above Rs. 40 
Lacs ) 


Additional Commissioner Divisional Commissioner 


Permission For Culture 
Programme 


Tahsildar and Taluka 
Executive Magistrate 


Sub - Divisional 
Magistrate 


Additional District 
Magistrate 


9 


Clerk / Talathi 


Nayab Tahsildar 


Certified Copy of Record of 
Rights 


Avval Karkun / 
Circle Officer 


10 


Small Land Holder Certificate 


Tahsildar 


Sub - Divisional Officer 


Additional Collector 


11 


Landless Labour Certificate 


Tahsildar 


Sub - Divisional Officer 


Additional Collector 


Tahsildar 


Additional Collector 


12 
13 


Sub - Divisional Officer 
Sub - Divisional Officer 


Tahsildar 


Additional Collector 


Agriculturist Certificate 
Certificate of Residence 
in Hilly Area 
Attestation of Affidavit 


14 


Avval Karkun / 
Nayab Tahsildar 


Nayab Tahsildar / 
Tahsildar 


Sub - Divisional 
Officer 


15 


Additional Collector 


Collector 


District Rehabilitation 
& Resettelnment Officer 


Project Affected Person 
Certificate / Transfer of 
Project Affected Persons 
Certificate to eligible heirs 


Dr. Prashant Narnaware . 


Collector , Osmanabad . 


Osmanabad , 13th July , 2015 . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २७ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ५, शके १९३७ 

१८१३ 
प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली सेवानिवृत्ती / मृत्यू 

झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टांत येतील अथवा 
सहकारी संस्था यांजकडून 

बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्यातबाबत प्रस्ताव सादर 
वाचावे :- १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम 

केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यांत येतील . 
१९६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ) 

प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा गैर वापर करत असल्याचे 
२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना नं . सीएसएल/ १०८६/५९९४४ / 

निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
सीआर १४ / १५ - सी , दि . २१/ ३/ १९८६ . 

सुनील पवार. 
३) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . वसुली/ बी - १/ सरचार्ज / 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सन ८५ दि . ६/ ११/ १९८५ . 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयप्रकाश नारायण नागरी 

दिनांक २३ जुलै, २०१५ . 
सहकारी बँक लि . वसमतनगर यांचा दिनांक २९ / ४/ २०१५ 
चा प्रस्ताव . 


अधिसूचना 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


अधिसूचना 


क्र . ना .बँका/ डी - ४/ का . क .१५६/ जयप्रकाश नारायण बँक / २०१५/ ३२३४. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सुनील पवार अपर 
आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचने अन्वये जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक लि . वसमतनगर 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९१ कलम अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्जवसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाही पुरती कलम १५६ 
अन्वये खालील अटीस अधिन राहुन दि . ३१/ ०५/ २०१६ पर्यत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


क्र . १२५४/कक्ष-३/ एनएनडी/ एचजीएन / एचएसजी / एच / २०१५.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता . हदगांव जि . नांदेड प्रमाणित करण्यांत येते 
की , श्री . दत्त गृहनिर्माण संस्था मर्या हदगांव ता . हदगांव जि . नांदेड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९( १ ) अन्वये 
क्रमां एनएनडी / एचजीएन / एचएसजी / एच/ ७५/ दिनांक ०२ /०७ / २०१५ या 
क्रमांकाने नोंदविण्यात आलेली आहे . 


अ.क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव | हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती | कार्यक्षेत्र 


उपरोक्त लिखीत अधिनियम कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचेनियम १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असुन उपवर्गीकरण मालकी गृहनिर्माण असे आहे . 

सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था, ता .हदगांव . 
दिनांक ०२ जुलै, २०१५. 


a 


श्री . वी . एम . मोरे 


। व्यवस्थापक 


| वसुली अधिकारी परभणी , 
| - - / - - हिंगोली , 


श्री . बी . एस . अवचार विशेष वसुली 


अधिकारी 


व नांदेड , 


३ 


जिल्हे . 


श्री . डी .एम . देशमुख विशेष वसुली । - - / - - 

अधिकारी 
| श्री. एम . बी .कदम | वसुली अधिकारी - - / - - 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश 


४ 


अटी : 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 
व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्जवसुलीची 
कार्यवाही करावी. 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत . 
१ . दि .१४ / ०८/ २०१५ पासुन श्रावणमास आरंभ होत असून 

श्रावणमास निमित्ताने महादेव मंदीरात मोठया प्रमाणात 
दर्शनासाठी गर्दी होते . 


२ . दि . १५/ ०८ / २०१५ रोजी सर्वत्र स्वातंत्र्य दिन साजरा होत आहे . 


२) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसूली दाखल्याची 

अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


प्रतिमाह विहीत नमुन्यात वसूलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी . 


३ . उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त अनुदान 
मिळावे या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता आहे . 


नियमानुसार सरचार्ज गणना करुन कोषगारात भरणा करण्यात 
यावा . 


४ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लीम आरक्षण , चारा , टंचाई , पाणी टंचाई या कारणामुळे ) 
अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर 
करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 


१८१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २७ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ५, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
अधिसूचना 

एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका 

काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
क्रमांक २०१५ /एमएजी - १/ सीआर-४ . - वरील प्रमाणे उत्सव व इतर 

शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासनाने 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्हयात शांततेत व सुरळीत पार पाडण्याकरीता , 

अधिकारी, कर्मचारी , अंत्य यात्रा, धार्मीक कार्यक्रम यास हे आदेश लागु 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी म्हणून पोलीस अधिक्षक , 

राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनीय पत्र जा .क्र .जिविश/ शस्त्रबंदी व जमावबंदी 

पोलीस अधिक्षक , उप अधिक्षक पोलीस अधिक्षक उपअधिक्षक मंडळ पोलीस 
आदेश/ ३८५३/ २०१५ उस्मानाबाद दिनांक ०४ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये . 

निरिक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक , यांना राहतील . 
उस्मानाबाद जिल्हयात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( ३) प्रमाणे बंदी आदेश लागू करण्याबाबत विनंती केली आहे . पत्रातील हे आदेश उस्मानाबाद जिल्हयाचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक ०९ ऑगस्ट , 
आशय विचारात घेता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व २०१५ चे ०६.०० पासून ते दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो 
( ३ ) लागू करण्या इतपत माझे समाधान झाले आहे . 

( दोन्ही दिवस धरून ) अंमलात राहतील . 

हे आदेश आज दिनांक ०७ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व या 
त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे 

कार्यालयाचेशिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 
कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून 

दुर्वाचनीय , 
मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद याद्वारे असे आदेश देत आहे 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 
की , शासकीय कर्तव्य पार पाडण्या - या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही 

उस्मानाबाद , ०७ ऑगस्ट , २०१५. 
व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणीकिंवा सडकेवर किंवा जवळपासः 


( १ ) शस्त्र , लाठ्या , काठ्या , बंदुका , तलवारी , चाकु , रिव्हॉलवर 

इत्यादी जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


By District & Sessions Judge 

Office Order 


( २) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभुत ठरतील किंवा सहज 

बाळगता येतील अशा वस्तु जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


No. B- 2 / 53 of 2015 


( ३) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


Read :- Application dated 03/08 /2015 submitted by Shri. 
S . N. Sarodiya, 2nd Jt. Civil Judge (J . D ) & JMFC , Ambad for 
grant of earned leave and order passed on it. 


( ४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 

नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


No./Esst./3115 of 2015 .- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (05 ) days 
w .e.f 03 /08 /2015 to 07 /08 / 2015 with Permission to leave 
headquaters to Shri . S . N. Sarodiya, 2nd Jt. Civil Judge (J. D ) & 
JMFC , Ambad . 


( ५ ) आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करता येणार 

नाहीत , 


( ६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 

माजेल अशी चित्रे, नकाशे , घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


On return from the said leave Shri . S . N . Sarodiya , is 
reposted as 2nd Jt . Civil Judge (J. D ) & JMFC , Ambad . 


No locum tenens is necessary. 


( ७) व्यक्तींचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 

नाही . 


Certified under note 2 below M . C .S . ( Pay ) Rule 39 that , 
Shri . S . N . Sarodiya, would have continued to officiate as 2nd 
Jt. Civil Judge (J .D ) & JMFC , Ambad had he not proceed on 
leave for the above period . 


( ८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने 

वाद्य वाजवणार नाहीत किंवा गाणी म्हणता येणार नाहीत . जाहीरपणे 
प्रक्षोभक किंवा असभ्य वर्तणूक करणार नाहीत . 


In his absence the charge of his Court is kept Shri. 
H . C .Parmar, Civil Judge (J. D .) & J.M . F. C ., Ambad in additona 
to his own duties. 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्हयाचे हद्दीत दिनांक ०९ ऑगस्ट , २०१५ चे 
०६.०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१५ चे २४.०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरून ) अंमलात राहतील . 


Note has been teken in the Service Book of the concerned . 

____ R. V. Deshmukh, 
PrincipalDistrict & Sessions Judge , Jalna. 
Jalna : - 04thAugust. 2015 . 


आणखी असेही आदेश देत आहे , की , सार्वजनीक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे. त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७ ( ३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनीक ठिकाणी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २७ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ५ , शके १९३७ 


१८१५ 


BYDEPUTY COLLECTOR 


By District & Sessions Judge 

Office Order 


Sub - Succession enuquiry of Late Inamdar Gangadhar 
Kashinath Swami R /o . Kouthali Tq . Parli - V. 


No. 2012 /Inam / BD /722 .- It is hereby notified for general 
information that Shri. Vaijenath Gangadhar Swami, R / o , 
Kouthali Tq . Parli - V , Dist . Beed who was holder of the Inam 
property mentioned as under. 


No. B- 2/ 54 of 2015 
Read :- Application dated 04 /08 /2015 submitted by Smt. 
A. A. Pandule, Jt. Civil Judge(J . D ) & JMFC , Ambad for grant 
of commuted leave and order passed on it. 

No./Estt./3139 of 2015.- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant commuted leave for (08 ) days 
w. e.f. 27 /07/ 2015 to 03/08/ 2015 to Smt. A. A. Pandule, Jt. 
Civil Judge (J.D ) & JMFC , Ambad . 

On return from the said leave Smt. A . A . Pandule , is 
reposted as Jt. Civil Judge ( J. D ) & JMFC , Ambad . 


Village Survey No. 


Area 
H. R. 


Share 


Assesment 
Rs. P.S 


2 
Kouthali 122 

Gat No. 253 


8 -53 


2742 


0 - 8 - 0 


No locum tenens is necessary. 


Certified under note 2 below M .C . S . (Pay ) Rule 39 that, 
Smt. A. A. Pandule, would have continued to officiate as Jt. 
Civil Judge ( J. D ) & JMFC , Ambad . had she not proceed on 
leave for the above period . 

In her absence the charge ofher Court was keptwith Shri. 
H . C .Parmar, Civil Judge (J . D .) & J. M .F . C ., Ambad in additon 
to his own duties. 


Is stated to have died on 16 . 11 . 2011 and Shri. Vaijenath 
Gangadhar Swami R /o . Kouthali Tq. Parli - v, Dist - Beed has 
appeared for granting succession on his name. His claim to 
succeed the deceased are to beheld in this office Any person 
having any objection to the aforesaid claim should appear in 
the office of the Dy. Collector Atiyat, Parli - v in person or 
through attorney, within six weeks of publication of this noti 
fication in the Govt. Gazette and file objection in writing, fall 
ing which no claim or objection will be considered and case 
will be hear and decide on the merits of the claim of aforesaid 
person. 

Deputy Collector ( Atiyat), 

Parli - V . 
Date :- 02nd December 2014 . 


Note has been teken in the Service Book of the concerned . 

R . V .Deshmukh , 
Principal District & Sessions Judge , Jalna . 
Jalna :- 06thAugust . 2015 . 


- - - - - - - - - 


८ 


By District & Sessions Judge 

Office Order 


No . B - 2 / 55 of 2015 


Read :- Application dated 06 /08 /2015 submitted by 
Smt . J. S . Bhatia, Jt. Civil Judge (J. D ) & JMFC , Jalna for grant 
of earned leave and order passed on it . 

No./Estt./3151 of 2015 .- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
w . e.f. 10/ 08/ 2015 to 12 / 08/ 2015 with benefit of availment of 
prefixng holidays falling on 09 - 08 - 2015 to Smt. J.S . Bhatia , 
Jt . Civil Judge (J . D ) & JMFC , Jalna. 

On return from the said leave Smt. J.S . Bhatia , is reposted 
as Jt.Civil Judge (J. D ) & JMFC , Jalna. 

No locum tenens is necessary. 

Certified under note 2 below M .C . S . (Pay ) Rule 39 that, 
Smt. J. S . Bhatia , would have continued to officiate as Jt. Civil 
Judge (J .D ) & JMFC , Jalna had she not proceed on leave for 
the above period . 

In her absence the charge of her Court is kept Smt. S . C . 
Sarani, 2nd Jt.Civil Judge (J. D .) & J. M . F. C ., Jalna in additonal 
to her own duties . 


१० 
उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 

जाहिर सूचना 
क्र .. २०१४/ आरओआर / अतियात / कावि -३७५.- ज्याअर्थी उपविभागीय 
अधिकारी तथा अतियात चौकशी अधिकारी हिंगोली जाहिर सुचना देतो 
की , अतियात इन्क्वायरी कायदा १९५० कलम २ ( १ ) अ प्रमाणे पठाण 
अतिखखॉ पि ताहेरखाँ पठाण रा . मस्तानशहानगर हिंगोली यांचे वडील 
पठाण ताहेरखाँ पि युसुफखाँ हे दर्गा हजरत मस्तानशहाँ बाबा रहेमतुल्ला 
अलये मस्तानशहानगर ,हिंगोली या दऱ्यांची सेवा करीत होते ते थकल्याने 
( वृध्दपकाळामुळे) अर्जदार गेले १५ ते २० वर्षा पासुन नियमितपणे सर्वसेवा 
करीत असल्याचे त्यांना सदरील दग्र्यांचेखिदमतगार असल्याचे चौकशी 
करुन जाहिर करावे या साठी अर्ज दिला आहे . 

सदरील प्रकरणी कोणास काही आक्षेप असल्यास जाहिराती पासून 
सहा आठवडयात लेखी आक्षेप सादर करावा नसता त्यांना खिदमतगार 
म्हणुन मान्यता देण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्यात येईल , याची नोंद 
घ्यावी . 

जाहिर नोटीस देणार , 

दुर्वाचनीय , 

उपविभागीय अधिकारी , 

तथा अतियात चौकशी अधिकारी , हिंगोली . 
हिंगोली , - १३ ऑगस्ट , २०१५ . 


११ 


Note has been teken in the Service Book of the concerned . 

R . V.Deshmukh , 
PrincipalDistrict & Sessions Judge , Jalna . 
Jalna : - 07thAugust. 2015. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
वाचा : पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा / का .व . सु/ ३७ 
( १ ) ३/ २०१५- २८९० , दि . १८ .०८ . २०१५ . 


१८१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २७ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ५ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
आदेश 

निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विद्युत भारनियमन 
जा .क्र . २०१५/ आरबी - डेस्क -१/पोल-१/ कावि -५७४ .- ज्या अर्थी माझ्या असे निर्दशनास सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. तसेच जिल्ह्यात 
आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विद्युत भारनियमन सुरु पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध राजकीय व संघटनेच्या वतीने 
असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त होत आहे . तसेच जिल्ह्यात विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची 
पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची ___ दिनांक १५.८ . २०१५ पासून हिंदु धर्मियांचा श्रावण महीना सुरु झालेला असून , 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

हिंदु धर्मिय लोक सदर महिन्यात पवित्र महिना मानतात . विशेषतः महादेवाच्या 
दिनांक १५.८ .२०१५ पासुन हिंदु धर्मियांचा श्रावण महिना सुरु झालेला असुन मंदीरात भाविकांची मोठया प्रमाणात गर्दी असते दिनांक २९ .०८ . २०१५ रोजी 
हिंदु धर्मिय लोक सदर महिन्यात पवित्र मानतात विशेषतः महादेवाच्या मंदीरात राखी पोर्णिमा सण तसेच दिनांक ०१.०९. २०१५ रोजी राजुर येथे अंगारिका 
भाविकांची मोठया प्रमाणात गर्दी असते दिनांक २९ .८ .२०१५ रोजी राखी पोर्णिमा चतुर्थी असल्याने जिल्हा भरातून व बाहेर जिल्ह्यातून मोठया प्रमाणात भाविक 
सण तसेच दिनांक ०१.०९ .२०१५ रोजी राजुर येथे अंगारिका चतुर्थी असल्याने दर्शना करिता येतात . दिनांक २२.०८ . २०१५ रोजी संभाजी बिग्रेडच्या वतीने 
जिल्हा भरातून व बाहेर जिल्ह्यातून मोठया प्रमाणात भाविक दर्शना करिता येतात . शाहीरा बाबासाहेब पुरंदरे यांना महराष्ट्र भुषण पुरस्कार देवू नये या मागणी करिता 
दिनांक २२ .८ . २०१५ रोजी संभाती ब्रिगेडच्या वतीने शाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना जागर सभेचे आयोजन केलेले आहे . वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा 
महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार देवू नये या मागणी करिता जागर सभेचे आयोजन केलेले । प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. त्या अर्थी मी आर . टी .इतवारे , 
आहे. वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ 
जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्ययात मुंबई ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे खालील निर्देश देत आहे. शासकीय 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३ ) लागू करणे आवश्यक आहे . 

कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनीक 
त्या अर्थी, मी . आर. टी. इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन १. शस्त्रे, लाठया , सोटे , बंदुके तलवारी , भाले व चाकु व इतर शरीरास इजा 
याद्वारे पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा , मिरवणुका, मोर्चा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
काढण्यास मनाई करीत आहे. 

२ . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक वस्तू 
__ हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू होणार जवळ बाळगणार नाही . 
नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व उपविभागातील ३ . दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) प्रवर्तक 
पोलीस अधिकारी जालना, अंबड , परतूर, भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
दिलेल्या मिरवणूका, सभा , मोर्चा यांना लागू होणार नाही . 

४ .व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबूजून दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने 
___ हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २१ .०८ . २०१५ चे ०६.०० वाजेपासून ते भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणार नाही , गाणे म्हणणार नाही . 
दिनांक ०४. ०९ .२०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

५. व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही . 
हा आदेश आज दिनांक २० .०८ .२०१५ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी देण्यात ६ . आवेषी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि सभ्यता 
आला आहे. 

किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
आर . टी . इतवारे येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही 

अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना वस्तू बाळगणार नाही . 
जालना , २० ऑगस्ट , २०१५ . 

___ हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २१.०८ .२०१५ चे ०६ .०० वाजेपासून ते 
दिनांक ०४ .०९ .२०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 

हा आदेश दिनांक २० .०८ .२०१५ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी देण्यात 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आला आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

आर . टी . इतवारे 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे जा .क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु/ ३७ ( १ ) 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 
३/ २०१५- २८९० , दि . १८ . ०८ .२०१५ 

जालना :- २० ऑगस्ट , २०१५ 
आदेश 
जा . क्र .२०१५/ आरबी- डेस्क -१/ पोल -१/ कावि - ६०४ .- ज्या अर्थी माझ्या असे 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


१२ 


१३ 


बुधवार , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ४ , शके १९३७ 

रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

खाली नमुद केल्यानुसार उमेदवार निवडून आले आहेत . 

अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव | उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या 
अधिसूचना 

उमेदवारांचे नाव 
क्रमांक २०११/ नपाप्र / कार्या- १ /सिआर - १८८ : - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- क 

नळदुर्ग 

सौ . लक्ष्मी मारुती खारवे 
( ४) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या अधिसूचनेद्वारे असे जाहिर करतो की , 

उस्मानाबाद , १३ ऑगस्ट २०१५ . 
उस्मानाबाद जिल्हयातील नळदुर्ग नगरपरिषदेच्या दिनांक ३१/ ०७/ २०१५ 

___ डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १३ ] 


गुरुवार , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ५ , शके १९३७ 


[ किंमत : २.०० रूपये ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 
( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
२०१५ / सा.प्र ./जि .प.पं. स ./निवडणूक / कावी-८४ : - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत 
समित्या (निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १९६२ मधील नियम ५९ 
अन्वये खालील परिशिष्टात नमुद केलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयातील वाशी 
पंचायत समितीच्या २४ इंदापुर विर्वाचक गणांकरिता घेतलेल्या निवडणुकीमध्ये 
निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निकाल संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांनी नमुना ११ मध्ये जाहीर केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद मला प्राप्त 
झालेल्या महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे) नियम , 
१९६२ मधील नियम ६० अन्वये व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम , १९६१ मधील कलम ५७ ( ३),( १ ) नुसार व पंचायत समित्यांकरिता 
निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिध्द करण्यासंबंधीचे मा . राज्य निवडणूक 
आयुक्तांचे अधिकार राज्य निवडणूक क्रमांक एसइसी - १०९६/सीआर-३४ / 
९६/पीआर दिनांक १९ / ११ / १९९६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केल्याने 
खालील परिशिष्टात नमुद केले प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयातील वाशी पंचायत 
समितीच्या निर्वाचक गणात निवडूण आलेल्या उमेदवारांची यादी त्यांचे कायम 
वास्तव्याचे पत्यासह राजपत्रात प्रसिध्द करीत आहे. 

परिशिष्ट 
उस्मानाबाद जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग 
अ . पं . स . चे | निर्वाचक | निर्वाचक | आरक्षण निवडून स्त्री/ / पक्ष । पत्ता 
क्र . नाव । गणाचा | गणाचे 

आलेल्या | पुरुष 
क्रमांक 

उमेदवाराचे 
नाव 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
२०१५/ सा.प्र ./जि .प.पं. स./निवडणूक / कावी -८४ : - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद (निवडणूक विभाग निवडणुका घेणे) नियम , १९६२ मधील नियम ६५ 
अन्वये खालील परिशिष्टात नमुद केलेल्या उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या 
निवडणूक विभागांकरिता घेतलेल्या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांचा 
निकाल संबधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नमुना १२ मध्ये जाहीर केला 
आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद मला प्राप्त 
झालेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निवडणूक विभाग निवडणुका घेणे ) 
नियम , १९६२ मधील नियम ६६ अन्वये व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९ ( २),( १) नुसार व जिल्हा परिषदेकरिता 
निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिध्द करण्यासंबंधीचे मा . राज्य निवडणुक 
आयुक्तांचे अधिकार राज्य निवडणूक क्रमांक एसइसी - १०९६ /सीआर-३४ / 
९६/पीआर दिनांक १९/ ११/ १९९६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केल्याने 
खालील परिशिष्टात नमुद केले प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक 
विभागनिहाय निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी त्यांचे कायम वास्तव्याचे 
पत्यासह राजपत्रात प्रसिध्द करीत आहे . 

परिशिष्ट 
उस्मानाबाद जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग 
अ. तालुका निवडणूक निवडणूक | आरक्षण | निवडून स्त्री/ पक्ष पत्ता 

विभाग विभागाचे आलेल्या पुरुष 
क्रमांक 

उमेदवाराचे 
नाव 


नाव 


नाव 


ता . 


१ | वाशी २४ । 

इंदापुर 

अ . जा . श्रीमती.शिंदे | स्त्री | इंडियन | रा . | १ | कळंब | १७ । नायगांव | ना . म . प्र . जाधवर | पुरुष | शिव | रा . 
महिला अरुणा नॅशनल इंदापुर 

बालासाहेब सेना ताडगांव 
रावसाहेब | काँग्रेस ता . 

धनराज 
पक्ष वाशी 

कळंब 
उस्मानाबाद , ४ जुलै, २०१५ . डॉ . प्रशांत नारनवरे , उस्मानाबाद , ४ जुलै, २०१५ . 

डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 

जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 
औ .भाग - १ अ -- १३ 

२७ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


